प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी, ता. 
वरुड जि. अमरावतीचे ३० खाटांच्या 
ग्रामीण रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव २०२३/प्र.क्र. २७१/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०५ फेब्रुवारी,२०२४. 


वाचा: आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३ /टे-२/न.क्र.९६७५४ 
/श्रे.व./लोणी/प्रशामा/११९७४-७५/२३, दि.१८/१०/२०२३. 

प्रस्तावना - 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी, ता. वरुड जि. अमरावतीचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोणी, ता. वरुड जि. अमरावतीचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर श्रेणीवर्धीत ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन 
बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०११२३००६१९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H IV DAS DN: (ERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=! H DEPARTMENT, 
2.5. b28757a9a542£2f807! 
MAHADEO 2 
serialNumber=5523190302520891 1890F58514593563 
E9788A66: 
D H U L E MAHADEO DHULE 
ite: 2024.02.05 1 


Dat 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीव.२०२३/प्र.क्र.२७१/आरोग्य-३ 


२. मा.मंत्री(सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण ard खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


३. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) /( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

६. संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) ,मुंबई. 
८. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र-जिल्हास्तर),पुणे. 


९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 
१०.जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

११.जिल्हा शल्य चिकित्सक, अमरावती. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती. 


१३. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्राळय,मुंबई 
१४. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१५. कार्यासन अधिकारी,सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


